केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करिता समन्वय 
अधिकारी (Nodal Officer) व एकमेव समन्वय 
यंत्रणा (Single Nodal Agency) यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.५७/का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ मे, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.5.९०.१(१३)/ PFMS/ FCD/ 
२०२०, दि.२३.३.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषाप्रजञा-४, दि.१.७.२०२१. 


. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. ५७ /का-४ 
दि.२५.८.२०२१. 


AN 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक 
परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२३.३.२०२१ रोजीच्या 
ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिळे आहेत. त्यास अनुसरुन विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१.७.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (Public Finance Management System- PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या 
आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकमेव समन्वय यंत्रणा (Single Nodal 
Agency) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वय 
अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. त्यानुसार महिला व बाल 
विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.२५.८.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई व आयुक्‍त महिला व बाल विकास, 
पुणे यांना यांना Single Nodal Agency (एकमेव समन्वय यंत्रणा ) नियुक्त करण्यात आले आहे.तसेच 
योजनांशी संबंधित उप सचिव /सह सचिव यांना समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) नियुक्‍त करण्यात 
आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.५७/का-४ 


महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा SNA 
(Single Nodal Account) मध्ये जमा होणार असल्यामुळे सदर निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन 
करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रीयेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने महिला व 
बाल विकास विभागासाठी SNA (Single Nodal Account) प्रशासकीय विभाग पातळीवर 
उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी SNA (Single Nodal 
Account) प्रशासकीय विभाग पातळीवर उघडण्यात आली आहेत.तथापि कामकाजाच्या 
सुलभतेसाठी सदर SNA (Single Nodal Account) अकाउंट आयुक्‍त ,एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना,रायगड भवन, नवी मुंबई व आयुक्त , महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे स्तरावर हस्तांतरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी प्रशासकीय विभाग पातळीवर 
उघडण्यात आलेल्या SNA (Single Nodal Account) कामकाज आयुक्त ,एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना,रायगड भवन, नवी मुंबई व आयुक्‍त , महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे. SNA (Single Nodal Account) ची योजनानिहाय यादी 
सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये जोडलेली आहे. 


केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता सुधारित कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. आयुक्‍त ,एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना,रायगड भवन, नवी मुंबई व आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन 
बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२१.७.२०२१ रोजीचे परिपत्रक व त्यासोबतच्या जोडपत्रामध्ये 
दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५२५१६४९३१६१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH : 
ASHOKRAO 


(Aa वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.५७/का-४ 


३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 

५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

७. उप आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

११. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

१२. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

१३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२, ३, ४,५,६,७, ७-अ, ८, ९ ,१०,११) महिला व बाल 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती, का-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


Central CRC State CRC Percentage SLS Name Bank Account Name Bank Account No {IFSC 
PFMS Code Govt of India Scheme Name |Scheme Name in the State 
MH-Poshan Abhiyaan 22362084 22362093 80-20 MH-471 Poshan Abhiyaan 50100465043812 DFCO000355 
MH-Anganwadi construction 22362182 22362191 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
MH-Anganwadi drinking water 22362021 22362039 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
22362048 22362057 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
MH-Toilet construction in Anganwadi 
MH-Sabala(Diet Charges) 22361802 22361811 50-50 MH-480 Purak Poshan Ahar 50100465043733 DFCO000355 
MH-Sabala, Grants-in-aid(Non- 22361829 22361838 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
SAKSHAM ANGANWADI Salary) 
AND POSHAN 2.0(UMBRELLA |MH-ICDS Training 22362001 22362012 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
3975 ICDS ANGANWADI SERVICES | MH-National Creche Scheme 22362101 22362119 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
POSHAN ABHIYAN SCHEME _|(Palanaghar ) 
FOR ADOLESCENT GIRLS MH-Integrated child development 22361909 22361918 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
NATIONAL CRECHE SCHEME |scheme ( General) 
Establishment Grant to Zilla parishad |22361972 22361981 60-40 MH20 ntegrated Child Development Scheme 50100465043785 DFCO000355 
under section 123 and 261 of the 
Maharashtra Zilla parishads and 
Panchayat Samities Act 1961 under 
Integrated Child Development 
Service 
MH- Purak Poshan Ahar 22361927 22361936 50-50 MH-480 Purak Poshan Ahar 50100465043733 DFCO000355 
MH - Integrated Child Protec tion |2235C009 2235C018 Integrated Child Protection Scheme 50100455712883 DFCO000355 
Scheme (Government Institutions) 
Integrated Child Protection Scheme |2235C027 2235C036 Integrated Child Protection Scheme 50100455712883 05८0000355 
( Non-Government 
Institution.) 
Mission Vatsalya(CHILD Grant in Aid to Child Welfare 2235C412 2235C421 35-65 MH467 Grant in Aid to CWC and JB 50100474563730 DFCO000355 
3976 PROTECTION SERVICES AND |Committee and 
CHILD WELFARE SERVICES) |Juvenile Justice Board 
MH-Mahila Shakti Kendra. 2235C321 2235C332 60-40 MH19 Integrated Child Protection Scheme 50100455712883 DFCO000355 
MH-Swadhargruha Scheme 2235C081 2235C092 60-40 MH19 Integrated Child Protection Scheme 50100455712883 DFCO000355 
MH-Ujjwala Scheme 2235B971 2235B989 60-40 MH19 Integrated Child Protection Scheme 50100455712883 DFCO000355 
MH- Grant in Aid to CWC and JJB - 2235C412 2235C421 65-35 MH467 Integrated Child Protection Scheme 50100474563730 DFCO000355 
3976 [MH467] 
3979 Mission Sambal Scheme MH-ICPS UJJWALA -3979 [MH468] 2235B971 2235B989 60-40 MH468 Ujjwala Scheme 50100455712860 07८0000355 
Swadhar Gruha Scheme [MH] 2235C081 2235C092 60-40 MH468 Ujjwala Scheme 50100455712860 DFCO000355 


